Re याचिका क्र. १९६७/२०१७ डोणगांव 
विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या. 
व इतर या न्यायालयीन प्रकरणामध्ये नियुक्‍त 
विशेष सरकारी वकीलांची फी अदा करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : याचिका १०२०/प्र.क्र.9७०/२०२०/१८-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक - १७ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा :- विधि व न्याय विभागाचे पत्र क्र. ७६०/२०१८/ई, दिनांक १०/०९/२०१८ 


प्रस्तावना :- 

डोणगांव विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या. व इतर यांनी शासनाच्या 
विरोधात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका क्र.१९६७/२०१७ दाखल केली होती. सदर 
रिट याचिकेमध्ये प्रतिवादी महाराष्ट्र शासन आहे. या प्रकरणाचे महत्व पाहता, शासनाची बाजू 
व्यवस्थितपणे मांडण्यासाठी विशेष वकील म्हणून संदर्भाधीन पत्राद्वारे श्री. राजेंद्र रघुवंशी यांची 
नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 

या प्रकरणामध्ये श्री. राजेंद्र रघुवंशी, विशोष वकील यांना मान्य केळेळे व्यवसायिक 
शुल्क अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


रिट याचिका क्र.१९६७/२०१७ या रिट याचिकेमध्ये प्रतिवादीच्या वतीने मा.उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे शासनाच्या वतीने मा. न्यायाधीश श्री. एस. एस. शिंदे यांच्यासमोर दिनांक 
०२/०४/२०१९ व दिनांक २३/०४/२०१९ रोजी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी हजर राहण्याकरीता 
व झासनाची बाजू मांडण्यासाठी श्री. राजेंद्र रघुवंशी, विशोष वकील यांना रू. 3,00,000/- 
(अक्षरी - रूपये तीन लाख फक्त) व्यावसायिक शुल्क (वकील फौ) देण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


श्री. राजेंद्र रघुवंशी, सरकारी वकील यांची न्यायालयीन कामकाजाबाबतची फी या 
विभागाच्या “व्ही-०२, 3849 सचिवालयीन आर्थिक सेवा (०९०) सचिवालय, (०१) सहकार, पणन 
व वस्त्रोद्योग विभाग, (३४५१०३०४) (दत्तमत) - २८ व्यावसायिक Pa” या बाबीखाली 
लेखाशिर्षातून सन २०२०-२१ वर्षीच्या उपलब्ध निधीमधून भागविण्यात यावी. 


या शासन निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या दिनांक ०२/०४/२०१९ व 
दिनांक २३/०४/२०१९ रोजीच्या सुनावणीसाठी रू. ३,००,०००/- या निधीतून आयकर नियम 
१९६१ नुसार १०% एकूण आयकर कपात (रू.३०,०००/-) व आयकराच्या ४% शैक्षणिक अधिभार 
एकूण कपात (रू.१२००/- करण्यात यावी व उर्वरीत रू. २,६८,८००/- (रूपये दोन लाख अडुसष्ट 
हजार आठशे Had) इतकी रक्‍कम RTGS द्वारे अदा करण्याबाबतचा तपशिळ खालीलप्रमाणे 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका १०२०/प्र.क्र.७०/२०२०/१८-स 


Name : Rajendra Raghuvanshi 

Bank : Bank Of India 

Branch : Mumbai Main Branch 

Account No. : 000110100007870 

IFSC Code : bkid 0000001. 

Pan No. : AHNPR69Q 

सदरचा निधी वितरीत करण्याकरीता श्री. र. गं. Tg, कार्यासन अधिकारी, रोख 

शाखा, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना या आदेशाद्वारे आहरण व संवितरण 
अधिकारी तसेच श्री. सं. पु. खोरगडे, उपसचिव (आस्थापना), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने व त्यांचे अनौपचारिक संदर्भ क्र. 
२८४/१४३१, दि. १८/११/२०२० तसेच वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांचे अनौपचारीक संदर्भ क्र. 
३५५/व्यय-२, दि. ०१/१२/२०२० अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदरचा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७//५/.॥8॥/89॥9.9०५/.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१२१७१६१२३५४१०२ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Chaudhary 
AnilJayaram : : 
(अनिल ज. चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


2 2 


सरकारी वकील, मूळ शाखा, मा. उच्च न्यायालय, Re सेल, मुंबई. 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

विधि व न्याय विभाग (ई-शाखा), मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

महालेखापाल-१, महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई. 

विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 

उपसचिव, आस्थापना, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अवर सचिव, कार्यासन - १७ स, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
कार्यासन अधिकारी - रोख शाखा, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. (2 प्रतीत) 
श्री. राजेंद्र रघुवंशी, ४६ डी, प्रॉस्पेक्ट चेंबर्स अनेक्स, चौथा मजला, पिठ स्ट्रीट, सर पी. एम. 
रोड, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१. (भ्रमणध्वनी ९३२००७२०००, ९४२२२९३०००) 

निवड नस्ती. 


ae) 
>> 2 Ss 2s १०७६ eS 


—O 
Ee) 
— 


पृष्ठ २ पैकी २ 


